राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे 
आधुनिकीकरण प्रकल्पासाठी सल्लागार 
म्हणून नियुक्‍त केलेल्या मे. अर्नेस्ट अँड 
यंग या सल्लागार कंपनीस केलेल्या 
कामाचे देयक अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र -३६१८/प्र.क्र.८७/भाग-१/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ४ मार्च, २०२४ 


१. माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, शासन निर्णय क्रमांक : 9%)-मातंस 
०८०/४/२०१४-७/७ DIRECTORATE OF IT-DIT (॥),दि.०१.०७.२०१४, 
दि.१९.०७.२०१७, दि.०९.१०.२०१७, दि.२०.०३.२०१८, दि.०९.०५.२०१९ व दि.२४.४.२०२३ 
२. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. गृहआ-२०१५/प्र.क्र.२३०/आस्थापना-२, 
दि.२०.०५.२०१५. 
३. गृह विभाग, पत्र क्रमांक: सीसीटी ३६१३/प्र.क्र.१४०/भाग-१/पोल-३, दि.०५.११.२०१६. 
४. गृह विभाग, पत्र क्रमांक: सीसीटी ३६१६/प्र.क्र.१४०/भाग-१/पोल-३, दि.०६.०१.२०१७, 
दि.२७.१०.२०१७ व दि.३०.०३.२०१९. 
५. शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक: सीसीटी ३६१६/प्र.क्र.१४०/भाग-१/ पोल-३, 
दि.२०.१२.२०२१ व दि.१६.०३.२०२२ 
६. शासन कार्यादेश क्र.सीसीटी ३६२०/प्र.क्र.०४/भाग-१/पोल-३, दि.०१.०८.२०२२ 
७. शासन नियुक्ती पत्र क्र.सीसीटी ३६२०/प्र.क्र.०४/भाग-१/पोळ-३, दि.१७.१०.२०२२ 
८. शा.नि.गृ.वि.क्र.वितंप्र-३६१८/प्र.क्र.८७/पोल-३,दि.२८.३.२०२३,दि.१८.८.२०२३, 
दि.१३.१२.२०२३ 
९. शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.सीसीटी-३६१६/प्रक १४०/भाग-१/पोल-३,दि.२३.६.२०२३. 
१०. अ.मु.स. (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या दि.९.१०.२०२३ 
रोजीच्या बैठकीच्या इतिवृत्ताचे पत्र दि.१६.१०.२०२३. 
११. मे. अर्नेस्ट अँड यंग या सल्लागार कंपनीची दि.२९.१.२०२४ चे देयक. 
१२. अपर पोलीस महासंचाळक (नि. व a), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.पोमसं/१७/६१६२/डायल-११२ प्रकल्प/८१/२०१७, दि.५.२.२०२४ 
१३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.४.२०२३. 
प्रस्तावना :- 
राज्यातील नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीत पोलीस सेवा उपलब्ध करून देण्याकरीता 
राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून मे. 
अर्नेस्ट अँड यंग या सल्लागार कंपनीची दि.५.११.२०१६ च्या पत्रान्वये नियुक्‍ती करण्यात आली असून सदर 
कंपनीस दि.०६.०१.२०१७ च्या पत्रान्वये कार्यादेश देण्यात आले. तसेच दि.२७.१०.२०१७ व 
दि.३०.०३.२०१९ च्या पत्रान्वये सदर कंपनीस सुधारीत कार्यादेश देण्यात आळे. तद्नंतर दि.२०.१२.२०२१ 
च्या शासन निर्णयान्वये अर्नेस्ट अँड यंग या सल्लागार कंपनीच्या एका वरिष्ठ सल्लागारास दि.१६.०५.२०२० ते 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र -३६१८/प्र.क्र.८७/भाग-१/पोल-३ 


दि.३१.०३.२०२१ पर्यंत दरमहिना-दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार मुदतवाढ देण्यात आली. तद्नंतर 
मे. अर्नेस्ट अँड यंग या कंपनीच्या १७ man-months (१० वरिष्ठ सल्लागार व ७ सल्लागार) सल्लागारांना 
दि.०१.०४.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ पर्यंत दरमहिना-दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. 


तसेच डायल-११२ प्रकल्पासाठी सल्लागारांना मुदतवाढ देण्यामध्ये खंड पडला असल्याकारणाने 
संदर्भ क्र. येथील शासन पत्रान्वये प्रकल्प सल्लागार मे. अर्नेस्ट अँन्ड यंग कंपनी यांना कार्यादेश देण्यात 
आले व संदर्भ क्र.9 येथील दिनांक १७.१०.२०२२ रोजीच्या शासन पत्रान्वये मे. अर्नेस्ट अन्ड यंग कंपनीच्या 
एका वरिष्ठ सल्लागारास ६ Man-Month तत्वावर नियुक्‍ती देण्यात आली, संदर्भ क्र.८ येथील दिनांक 
१८.८.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ८.२.२०२३ पर्यंतचे व दि. 93.92.2023 च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.८.७.२०२३ पर्यंतचे देयक अदा करण्यात आले आहे. तद्नंतर संदर्भ क्र.९ येथील शासन निर्णय, गृह 
विभाग दिनांक २३.६.२०२३ अन्वये मे. अर्नेस्ट अँड यंग कंपनीच्या एक वरिष्ठ सल्लागारास दरमहिना- 
दरमाणूस (Man-Months) दिनांक १.२.२०२३ ते दिनांक ३०.६.२०२३ या पाच महिन्यांसाठी (५ Man- 
Months) तसेच एक मुख्य सल्लागारास दिनांक १.५.२०२३ ते दिनांक ३०.६.२०२३ या दोन महिन्यांसाठी (२ 
Man-Months) दरमहिना-दरमाणूस (Man-Months) तत्वानुसार मुदतवाढ देण्यात आली. संदर्भ क्र.१० 
अन्वये अ.मु.स. (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाळी दि.९.१०.२०२३ च्या उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या 
बैठकीत डायल-११२ या प्रकल्पामध्ये मुंबई १०० नंबर एकत्रित करण्यासाठी मे. अर्नेस्ट अँड यंग या 
कंपनीच्या एका प्रधान सछ़्लागाराला दि.१.७.२०२३ ते दि.३१.१२.२०२३ या कालावधीसाठी Man-Month या 
तत्वावर नेमणूक करण्यात यावी. तसेच राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षाचे आधुनिकीकरण प्रकल्प डायल 
११२ राबविण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या M/s Ernst and Young या कंपनीच्या १ 
वरिष्ठ सल्लागारास दि.१.७.२०२३ ते दि.३१.१२.२०२३ या कालावधीसाठी Man-Month या तत्वावर 
मुदतवाढ देण्यात यावी असा निर्णय घेण्यात आला. 


सदर प्रकल्पासाठी मे. अर्नेस्ट अँड यंग या सल्लागार कंपनीला माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या 
दि.०९.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार प्रतिव्यक्‍ती-प्रतिमहा (Man-Month) तत्वावर 
मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. सदर कंपनीने उपरोक्त प्रकल्पासंदर्भात (7०8० Monitoring 
Support Post Go-Live) दि.९.७.२०२३ ते दि.१९.९.२०२३ या कालावधीसाठी पाहिलेल्या कामाची देयके 
अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण प्रकल्पासाठी मे. अर्नेस्ट अँड यंग या सल्लागार 
कंपनीची प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय 
दि.०९.०५.२०१९ अन्वये निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. त्यानुसार मे. 
अर्नेस्ट अँड यंग कंपनीला राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण प्रकल्पासाठी प्रकल्प 
सल्लागार म्हणुन Project Monitoring Support Post Go-Live करीता दि.९ .9.२०२२३ ते दि.१९ 8.2023 या 
कालावधीसाठी रु.७,७४,१२७/- (रुपये सात लाख AMSA हजार एकशे सत्तावीस फक्त) इतक्या रकमेची 
देयके अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण प्रकल्पासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणुन Project 
Monitoring Support Post Go-Live करीता मे. अर्नेस्ट अँड यंग कंपनीने पाहीळेल्या कामासाठीच्या 
रु.७,७४,१२७/- (रुपये सात लाख चौऱ्याहत्तर हजार एकशे सत्तावीस फक्त) इतक्या रकमेच्या देयकाचा 
तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


पृष्ठ २ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र -३६१८/प्र.क्र.८७/भाग-१/पोल-३ 


| Invoice No. for i Resource| Designation |Duration| Man Month |Deployment|Applicable| Total OPE CGST SGST Total 
No| Total Duration Name (Man- | rate as per |( Percentage)) Amount |applicable/Claimed| @9% @9% Amount 
Month) | GoMGR per amount 
dated 19- Resource 
May-2019 (INR) 
A = aw Cc Le] [ee F G H |=G*H J Ea L | mM N=J+L+M 
1 |(Project Monitoring] Project |Abhishek Senior 1 Month] 2,77,200 100% 2,77200 100% शि 24948 24948 3,27,096 
Support Post 60 - |Monitoring] Desai | Consultant 
Live) 9" July 2023 | Support 
to 8t August 2023 | Post Go- 
Live 
2 |(Project Monitoring] Project |Abhishek Senior 1 Month] 2,77,200 100% 2,77200 100% - 24948 24948 3,27,096 
Support Post Go- |Monitoring] Desai | Consultant 
Live) 9th August Support 
2023 to 8th Post Go- 
September 2023 Live 
3 |(Project Monitoring] Project |Abhishek Senior 11 days 2,77,200 37% 1,01,640 100% शि 9148 9148 1,19,935 
Support Post Go- |Monitoring] Desai | Consultant 
Live) 9" September] Support 
2023 to 19% Post Go- 
September 2023 Live 
Total 6,56,040 59,044 | 59,044 7,74,127 


टीप:- 

अ) उपरोक्त देयक या संदर्भात नमुद शासन निर्णय संदर्भ क्र.१ मध्ये नमुद केल्यानुसार सदर 
प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात येत 
आहे. 

ब) शासन निर्णय संदर्भ क्र.१ नुसार सल्लागारांना प्रकल्पावर होणाऱ्या खर्चाच्या 4% च्या प्रमाणात 
प्रवास, भोजन व निवास इ. खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 

क) संदर्भ क्र.११ अन्वये मे. अर्नेस्ट अँड यंग कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रकमा अदा 
करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर रकमांमध्ये १८% वस्तू आणि सेवा कर समाविष्ट 
करण्यात आला आहे. 

ड) सदर प्रकल्पासाठी संबधित कंपनीला सल्लागारांच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा केली आहे 
असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्‍कम संबधित कंपनीकडून समायोजीत करण्याचा 
अधिकार शासनास राहील. 

इ) सदर देयके आयकर व इतर कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 

३. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च “मागणी क्र.बी-१, २०५५-पोलळीस (००) ११५, पोलीस दलाचे 
आधुनिकीकरण, (०१) विविध तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प, (०१) (०१) तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (२०५५ए०३२), १३ 
कार्यालयीन खर्च” या लेखाशीर्षाखाली टाकून तो सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


४. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
“नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. Wax शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग- 
२, दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-दोन, 
महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व 
अ.क्र.२७अ, नियम क्र.७६ अन्वये प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, 
वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.४.२०२३ अनुसार सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या 
निधी वितरणास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


Wd: 


झासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र -३६१८/प्र.क्र.८७/भाग-१/पोल-३ 


q. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०४१६५८२८३२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


र्‌. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RUPALI SANJOG KABARE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2. 


-5.4.20=825ec39543f0d33deccec30f6ca54b1adc430443efec55f0 
7e98dc173423779d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=5CB43A03D973FF96AABBF02A74864A4681399FE6 
63D8FBDE0441A596BEB3ACDD, cn=RUPALI SANJOG KABARE 


Date: 2024.03.04 17:08:03 +05'30' 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

मे. अर्नेस्ट अँड यंग कंपनी, १४ वा मजला,द रुबी, २९, सेनापती बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई- २८. 
वित्त विभाग-व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. अर्थ-१ शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती / पोल-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


